अँड.श्री.अजय मिसर यांना व्यावसायिक फी 
मंजूर करण्याबाबत. 

कुरार पोलीस ठाणे, मुंबई येथे गु.र.क्र.६१/२०, 
या गुन्हयातून उद्भवणाऱ्या न्याय प्रकरणी मा. 
उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल याचिकेच्या 
न्यायालयीन कामकाजासाठी. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०१२१/प्र.क्र.१२/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: १८ जुलै, 2022 


संदर्भ:- (१) विधि व न्याय विभाग, शासन पत्र क्र. २७/१००६/ एसपीपी /202W3P झाखा, 
दि. ०९.०६.२०२२ 
(२) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/ २०१५/ विनियम, 
दि.२९.०७.२०१५. 
(३) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/ २०१५/ विनियम, 
दि.१६.०६.२०१७. 


शासन निर्णय:- 

कुरार पोलीस ठाणे, मुंबई येथे गु.र.क्र.६१/२०, या गुन्हयातून उद्भवणाऱ्या न्याय 
प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने विशहोष सरकारी अभियोक्ता 
म्हणून काम पाहण्यासाठी अँड. श्री. अजय मिसर यांना खालीलप्रमाणे व्यावसायिक फी अदा 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 
१) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी रू. ५०,०००/- (रुपये पन्नास हजार फक्त) 


२) विचारविनिमय फी /प्रतितास रू. १०,०००/- (रुपये दहा हजार फक्त) 
(कमाल मर्यादा ५०,०००/-रू. प्रतिदिन) 


सदर फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. श्री. अजय मिसर यांना अनुज्ञेय होणार 
नाहीत. तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता फीचे प्रदान करण्यात येणार 
नाही. 
2. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधित प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकाकडून 
तपासून, प्रमाणित करून घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, 
याची दक्षता संबंधित पोलीस उपायुक्त यांनी घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०१२१/प्र.क्र.१२/पोल-१० 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (00) १०८, 
राज्य मुख्यालय पोलीस (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७)- २८-व्यावसायिक 
सेवा” या लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या 
अधीन आणि मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


४. प्रस्तुत शासन निर्णय संदर्भ क्र. २ व ३ वरील वित्त विभाग शासन निर्णयानुसार मा. उच्च 
न्यायालय व मा. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायालयीन प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या विशोष सरकारी 
अभियोक्त्यांना फी अदा करण्यासंदर्भात प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७१८१५३९११४६२९ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


VENKATESH 
BHAT 


(व्यंकटेश भट) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wa:- 

१. पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
२. वरीष्ठ पोलीस निरिक्षक, कुरार पो.स्टे., जि. मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १ , मुंबई . 
५. जिल्हा लेखा अधिकारी, मुंबई 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
७. अँड.श्री. अजय मिसर, ऑफिस क्र.९, तळ मजला, राजमहल बिल्डींग, विर मरिमन 

रोड, हॉटेल अँम्बॅसेडर जवळ चर्चगेट. 
८. विधी व न्याय विभाग (अ शाख), मंत्रालय, मुंबई. 
९. निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


